सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर 
प्रशिक्षण परीक्षेत यापूर्वी अनुत्तीर्ण झालेल्या 
उमेदवारांचे अर्ज मागविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-२०२२/प्र.क्र.२१/का.१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक: २२ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा- समक्रमांकाचे दि. २१.११.२०२२ रोजीचे परिपत्रक 


शासन परिपत्रक - 
उपरोक्त विषयांकीत संदर्भाधीन दि. 29.99.2022 चे परिपत्रक रद्द करून सदर परिपत्रकाद्वारे 
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत. 
सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेत यापूर्वी एक किंवा अनेक विषयात 
अनुत्तीर्ण झालेल्या अथवा परीक्षेला अनुपस्थित राहीलेल्या उमेदवारांचे, सन २०२२ मध्ये आयोजित 
होणाऱ्या सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेसाठी सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात 
अर्ज मागविण्यात येत आहेत. संबंधित उमेदवारांनी सदर अर्ज या विभागाकडे दिनांक ०२ डिसेंबर, 
२०२२ पर्यंत त्यांच्या आस्थापनेमार्फत सादर करावेत. 
मंत्रालयीन संवर्गातील अनुत्तीर्ण उमेदवारांसाठी, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील अनुत्तीर्ण 
उमेदवारांसाठी तसेच विधी व न्याय विभागातील विधी संवर्गातील अनुत्तीर्ण उमेदवारांसाठी त्या त्या 
आस्थापना अधिकाऱ्यांनी, उमेदवारांच्या (Repeater) अर्जातील सर्व तपशिल बरोबर असल्याची खात्री 
करून सदर अर्ज या विभागाकडे विहीत वेळेत पाठविण्याची दक्षता घ्यावी . 
सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी सदर परिपत्रक कृपया लेखी स्वरुपात संबंधित 
उमेदवारांच्या (प्रतिनियुक्ती वर/रजेवर असलेल्या सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांसहित ) त्वरीत निदर्शनास 
आणावे व त्यांची स्वाक्षरी घेऊन ती कागदपत्रे आपल्या अभिलेखात जतन करुन ठेवावीत. 
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२११२२१६३२५८४००७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRASHANT ह 
ATAMARAM NAVGE 
(प्रशांत नावगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव,महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राने), 
३. सह/उप सचिव,आस्थापना,सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
४. निवडनस्ती. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-२०२२/प्र.क्र. २१/का.१७ 


शासन परिपत्रक क्र. सेप्रप-२०२२/प्र.क्र. २१/का.१७, दि. २२ नोव्हेंबर, २०२२ सोबत जाडलेल्या 
अर्जाचा नमूना 


सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेत यापूर्वी अनुत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांनी 
भरावयाच्या अर्जाचा नमूना 


(१) अर्जदाराचे संपूर्ण नांव व मोबाईल क्रमांक - 


(2) विभागाचे नाव = 


(3) सहायक कक्ष अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती :- 
झाल्याचा दिनांक 


(3) उमेदवार एकूण ४ पेपरपैकी किती पेपर उत्तीर्ण आहे :- 


(५) उमेदवार उत्तीर्ण झालेल्या पेपरचा क्रमांक व वर्ष याबाबतची माहिती खालील रकान्यात 


भरावी व त्यासोबत परिक्षेच्या निकालाच्या आदेशाची प्रत जोडावी. 


वर्ष 


पेपर क्रमांक 


दिनांक :- अर्जदाराची सही 


पृष्ठ २ पैकी २ 


